संदर्भ :- 


११) 


१२) 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती, बारामती, 
जि.पुणे येथे रेशीम कोष खरेदी-विक्री 
बाजारपेठ व कोषोत्तर प्रक्रिया पथदर्शक तथा 
प्रशिक्षण केंद्र इत्यादी सोई सुविधा 
उभारण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या सुधारित 
अंदाजपत्रकास waren मान्यता 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र .केंपुयो-२०२१/प्र.क्र.३०/रेशीम कक्ष 
१४ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- ०७ ऑक्टोबर, २०२४ 
शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.०७ जुले, २०१७. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२), 
दि.२० सप्टेंबर, २०१९. 
शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५ सप्टेंबर, २०१९. 
शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. केपूयो २०२१/प्र.क्र.३०/रेशीम 
कक्ष, दि.२१ एप्रिळ, २०२२. 
शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. केपूयो २०२१/प्र.क्र.३०/रेशीम 
कक्ष, दि.०५ डिसेंबर, २०२२ 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.व्यअस-२०२२/प्र.क्र.१२०/अर्थसंकल्प-२, 
दि.१९ ऑक्टोबर, २०२२. 
संचाळक (रेशीम) यांचे पत्र क्र.रेशीम/कार्या-८/को.बा./बारामती/टप्पा-२/सन 
२०२३-२४/४७, दि.०९ जानेवारी, २०२४. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१७/व्यय-१४, 
दि.३० जानेवारी, २०२४. 
शासन परिपत्रक, नियोजन विभाग, ससमा-२०२३/प्र.क्र.१०/२०२३/का-१४६१, 
दि.२० मार्च, २०२४. 
शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. केपूयो २०२१/प्र.क्र.३०/रेशीम 
कक्ष, दि.२१ मार्च, २०२४ 
शासन पत्र, वित्त विभाग क्र.व्यंअस-२०२४/प्र.क्र.८१/अर्थ-२, दि.१२ ऑगस्ट, २०२४ व 
दि.०४.१०.२०२४ (व्यय अग्रक्रम समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त) 
शासन पत्र, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.बेठक-२०२४/प्र.क्र.४९/इमा-१, 
दि.२६ सप्टेंबर, २०२४ (उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त) 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२१/प्र.क्र.३०/रेशीम कक्ष 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील शेतकऱयांनी उत्पादीत केलेल्या तुती रेशीम कोषांना बाजारपेठ उपलब्ध 
व्हावी तसेच, कोषोत्तर प्रक्रियेला चालना मिळावी म्हणून बारामती, जि.पुणे येथे कृषि उत्पन्न 
बाजार समितीच्या मुख्य आवारातील १.०० एकर जागेवर रेशीम कोष खरेदी-विक्री बाजारपेठ 
व कोषात्तर प्रक्रिया पथदर्शक तथा प्रशिक्षण केंद्र इत्यादी सोयी सुविधा उभारण्यासाठी येणाऱ्या 
₹९५६.६२ लक्ष इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास दि.२१.०४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. सदर प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने 
दि.०५.१२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रू.९५.६६ लक्ष व दि.२१.०३.२०२४ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये रू.८६०.९६ लक्ष असा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 

सदर प्रकल्पाकरिता मुळ प्रशासकीय मान्यतेतील इमारत बांधकाम १९१४ चौ.मी ऐवजी 
२७७५.६० चौ.मी आवश्यक असल्याने तसेच जी.एस.टी.च्या दरात वाढ होत असल्याने मुळ 
प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमत ₹९५६.६२ लक्ष इतक्या रकमेत सदर प्रकल्पाचे कामकाज पूर्ण 
करण्यासाठी रक्‍कम अपूरी पडत असल्यामुळे ₹१७२७.४६ लक्ष इतक्या सुधारित प्रशासकीय 
मान्यतेचा प्रस्ताव संचालक (रेशीम) यांनी दि.०९.०१.२०२४ रोजी शासनास सादर केला होता. 
सदर प्रस्ताव वित्त विभाग तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीकरीता पाठविण्यात 
आला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व वित्त विभागाने दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने सदर 
प्रस्ताव दि.१६.०७.२०२४ रोजीच्या मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील व्यय 
अग्रक्रम समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला असता, व्यय अग्रक्रम समितीने 
बारामती, जि.पुणे येथे कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या मुख्य आवारातील १.०० एकर जागेवर 
रेशीम कोष खरेदी-विक्री बाजारपेठ व कोषात्तर प्रक्रिया पथदर्शक तथा प्रशिक्षण केंद्र इत्यादी 
सोयी सुविधा उभारण्यासाठी येणाऱ्या ₹१७२७.४६ लक्ष इतक्या किंमतीच्या सुधारित प्रशासकीय 
अंदाजपत्रकास मान्यता दिली आहे. तसेच दि.२५ सप्टेंबर, २०२४ रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय 
सचिव समितीने सदर प्रस्तावाबाबत व्यय अग्रक्रम समितीची मान्यता असल्यामुळे उच्चस्तरीय 
सचिव समितीच्या कार्योत्तर मान्यतेची आवश्‍यकता नाही असे निर्देश दिलेले आहेत. सबब,व्यय 
अग्रक्रम समितीच्या मान्यतेनुसार बारामती,जि.पुणे येथील रेशीम कोष खरेदी विक्री बाजारपेठ 
व कोषोत्तर प्रक्रिया पथदर्शक तथा प्रशिक्षण केंद्र इ.सोई सुविधा उभारण्याच्या कामाच्या मुळ 
किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने सदर कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय :- 

कृषि उत्पन्न बाजार समिती, बारामती,जि.पुणे येथील रेशीम कोष खरेदी विक्री 
बाजारपेठ व कोषोत्तर प्रक्रिया पथदर्शक तथा प्रशिक्षण केंद्र इ.सोई सुविधा उभारण्याच्या 
कामात प्रस्तावनेत नमुद केलेल्या कारणांमुळे किंमतीत वाढ झाल्याने सुधारित अंदाजपत्रकास 
रू. १७२७.४६ लक्ष (रू.सतरा कोटी सत्तावीस लाख शेहेचाळीस हजार मात्र )इतक्या रकमेस या 
शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२१/प्र.क्र.३०/रेशीम कक्ष 


परिमाण सुधारित किंमत 


|_| Building Proper a ee 
f || Soc cen Market pales 5,57,86,658.00 |  9,26,87,767.00 
Traning Building 
R.C.C.Compound Wall [| 0.00 | 67,92,198.00 
Royalty 8,36,799.97 14,13,850.00 
Testing Charges 2,78,933.29 2,72,630.00 
Fuel Gas Pipeline 5,00,000.00 5,00,000.00 
| 6 | Biodigester 5,00,000.00} 0.00 | 
Rain Water Harvesting 5,00,000.0)| |) 0.00 | 
| § | Furniture 52,88,850.00 1,28,22,810.00 
| 9 | Solar Roof Top 6,00,000.00 6,00,000.00 
0. eee oP ey ane paula 45,52,191.00 19,66,027.00 
Work 
Electrification Work 62,59,263.00 74,88,030.00 
Fire Fighting Arrangement 5,00,000.00 5,00,000.00 
Internal Road 10,50,000.00 56,46,770.00 
9,00,000.00 10,00,000.00 
विना का? 5,00,000.00 10,00,000.00 
Gardening 
२ 1000800001. 1,00,000.00 1,00,000.00 
Details 
CC Drain and CD Works, 
17 | orp Tank 10,00,000.00 000 
हि. eae a तात ap 10,00,000.00 10,00,000.00 
House and Borewell 
19 | Air Conditioning 2,00,000.00 2,00,000.00 
गी. ee ee तसदी 2,00,000.00 2,00,000.00 
Light 
Dt, ree ene 1,00,000.00 6,00,000.00 
Telephone Arrangement 
22 DG Set, Transformer & शकष शिक 
MSEB Charges 
23 Land Levelling / Cutting/ fe 10,00,000.00 
Filling 
Cooler 
p00 57,31,191.00 
96,78,324.00 | __2,18,49.950.00 


30,24, 108.00 46,77,366.00 
4,03,264.00 12,13,886.00 
Architect Charges 16,13,054.00 | 0.00 | 


GST on Architect Charges 2,90,349.72| 0.00 | 
Centage Charges [10.00 | 3203835.00 
| =| पृ९0॥५1, AMOUNT 9,56,61,795.00 | 17,27,46,310.00 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२१/प्र.क्र.३०/रेशीम कक्ष 


२. उपरोक्त आर्थिक विश्लेषणानुसार काम पुर्ण करावयाचे झाल्यास रू.१७२७.४६ लक्ष 
इतका अंतिम खर्च असून,सदर कामाच्या प्रशासकीय रकमेच्या ८०.५६ टक्के जास्तीचा 
म्हणजेच रू.७७०.८४ लक्ष जास्तीचा आहे.त्यानुसार खाळील नमुद अटी व शातींच्या अधिन 
राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२.१ प्रस्तुत कामावरील खर्च सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीच्या मर्यादेत 
ठेवण्यात यावा. सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमतीपेक्षा जास्त खर्च होणार 
नाही याबाबींची जबाबदारी मुख्य अभियंता यांची राहील. 

२.२ शासन मान्यतेशिवाय नवीन घटकांचा समावेश योजनेमध्ये करू नये. 
तरतूदींच्या मर्यादेतच काम पूर्ण करण्याची दक्षता संचालक (रेशीम) यांनी घ्यावी. 

२.३ कामाची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, CVC तत्वे, 
वित्तीय मर्यादा, विहित निविदा कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी. 

२.४ सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, 
निविदाविषयक क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली 
जाणार नाही. 

२.५ मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशामधील इतर सर्व अटी व शर्ती कायम 
राहतील. 

२.६ प्रचलित शासननिर्णय,नियम,मार्गदर्शक तत्वे ,वित्तिय अधिकार मर्यादा यांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संचालक (रेशीम) यांची 
राहील. 

३. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र.व्ही-२, २८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, १०७, रेशीम 
उद्योग, (०१) विविध सहकारी संस्थांना सहाय्य, (०१)(०२) राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ 
अंतर्गत रेशीम विकास कार्यक्रमांतर्गत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे व अस्तित्वातील सुविधांचे 
बळकटीकरण (कार्यक्रम) (२८५१६५८३), ३३, अर्थसहाय्य” या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात 
यावा. 

४. सदर शासन निर्णय व्यय अग्रक्रम समितीच्या दि.१६.०७.२०२४ रोजीच्या बैठकीबाबत 
वित्त विभागाच्या पत्र क्र. व्यंअस-२०२४/प्र.क्र.८१/अर्थ-२ दि.१२ ऑगस्ट २०२४ व fey 
ऑक्टोबर २०२४ अन्वये निर्गमित केलेल्या इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

द्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥१॥0/959॥॥॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००७१३४७३७०४०२ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHRADDHA DEVEN 
KOCHAREKAR = 
(श्रध्दा कोचरेकर) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन, 


प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२१/प्र.क्र.३०/रेशीम कक्ष 


२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह, विधी व न्याय विभाग) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५) मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग यांचे खाजगी सचिव. 

६) मा. विरोधीपक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद/विधान सभा, विधानभवन, मुंबई. 

७ महाराष्ट्र राज्यातील सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, 

८) सर्व सन्माननीय सदस्य, महाराष्ट्र विधान सभा/विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 
९) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१२) प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१६) वरिष्ठ उप महालेखापाल (पडताळणी), बाह्य लेखापरिक्षा विभाग (नागरी), मुंबई. 
१७) संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, नागपूर. 

१८) पणन संचालक, पणन संचालनालय, पुणे. 

१९) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 

२०) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पूर्व) विभाग, पुणे. 

२१) सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, पुणे. 

२२) रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-१, जिल्हा रेशीम कार्यालय, पुणे. 

२३) सचिव, बारामती कृषि उत्पन्न बाजार समिती, बारामती जि. पुणे 

२४) निवड नस्ती (रेशीम कक्ष. 


>> we Wa Aa a <.>  *--< <-> li ial ere ao 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


